महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, 
मुंबई यांचे आस्थापनेवरील अधिकारी / कर्मचारी 
यांना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार 
सुधारीत वेतनश्रेणी लागू करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. APS १६१९/प्र.क्र. ३१४ /१७-अे, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक. 
दिनांक : २६ नोव्हेंबर, २०२१. 


वाचा: १) वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक: शासाउ २०१९/ प्र.क्र. १३/ सा.उ., 

दि. ०४/०८/२०२१ 

२) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र क्र. प्रशासन/ 
कार्मिक/ २०२१/०२००७, दिनांक ०१/०९/२०२१ 

३) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र क्र. प्रशासन/ 
कार्मिक/ सुधारीत वेतनश्रेणी/२०२१/०२३८८, दिनांक ०१/१०/२०२१ 

४) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांचे पत्र क्र. प्रशासन/ 
कार्मिक/सुधारीत वेतनश्रेणी/२०२१/२५३१, दिनांक १२/१०/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील सार्वजनिक उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत 
वेतनश्रेणी लागू करण्याचा निर्णय वित्त विभागाने संदर्भाधीन दिनांक ०४/०८/२०२१ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये घेतला आहे. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या संचालक मंडळाने दिनांक 
१३/०८/२०१९ रोजीच्या २२९ व्या सभेमध्ये ठराव पारीत करुन, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास 
महामंडळाच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी 
लागू करण्याची शिफारस शासनास केली आहे. त्याप्रमाणे, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास 
महामंडळाच्या अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे सुधारीत वेतनश्रेणी 
लागू करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुसार शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन नणय :- From: 


शासनाने राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारीत वेतनश्रेणी 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक वेपुर- २०१९/ प्र.क्र. १/ सेवा-९, दिनांक ३०/०१/२०१९ अन्वये 
दिनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासून मंजूर केली आहे. महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई यांनी सादर केलेल्या परिशिष्ट-अ मध्ये रकाना क्र. ३ येथे नमूद केलेल्या एकूण ११६२ 
अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना वित्त विभागाच्या दिनांक ३०/०१/२०१९ च्या शासन निर्णयातील अटी व शर्ती 
तसेच खालील अटी व शा्तीच्या अधीन राहून दिनांक १ जुलै, २०२१ पासून सोबत जोडलेल्या 
परिशिष्ट-अ मधील रकाना क्र. ८ व ९ मध्ये नमूद केलेली सुधारीत वेतनश्रेणी व वेतन मेट्रीक्स लागू 
करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१. महामंडळाला ७ व्या वेतन आयोगाप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू केल्यास येणारा खर्च 
महामंडळाने स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवावा व हा खर्च भागविण्यासाठी शासनाकडून 
महामंडळास कोणत्याही प्रकारचे आर्थिक अनुदान आता व भविष्यात देण्यात येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः AHS १६१९/प्र.क्र. 398 /१७-अ, 


शि 


qo. 


9१. 


rls 


महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर कृषि विभागाचा शासन निर्णय क्र. 
APS १३०४/९२३२/ प्र.क्र. २४८/ ६-अे, दिनांक १५ मार्च, २००८ अन्वये शासनाने मंजूर 
केलेल्या सुधारीत आकृती बंधानुसार एकूण ११६२ मंजूर पदांना सातव्या वेतन आयोगाच्या 
शिफारशीनुसार सुधारीत वेतन संरचना लागू करण्यात येत आहे. 

महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना शासनाप्रमाणे घरभाडे भत्ता, स्थानिक पूरक भत्ता व वाहतुक भत्ता 
देण्याच्या प्रस्तावावर महामंडळाच्या संचालक मंडळाने निर्णय घेऊन हे भत्ते कर्मचाऱ्यांना लागू 
करावेत. 

वित्त विभागाने दिनांक ०४/०८/२०२१ मधील शासन निर्णयामध्ये नमूद केल्यानुसार, महाराष्ट्र 
कृषि उद्योग विकास महामंडळातील अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांना दिनांक ०१/०७/२०२१ पासून 
सातव्या वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यात यावी. अशी थकबाकी देताना महामंडळास 
अंशदायी भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या थकबाकीची 
(महामंडळाचे अंशदान वगळून) रक्‍कम रोखीने देण्यात यावी. 

महामंडळातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सध्या देय असलेले भत्ते शासकीय कर्मचारी / 
अधिकाऱ्यांना देय आणि लागू असलेल्या भत्त्याएवढे मर्यादित ठेवण्यात यावेत. शासकीय 
कर्मचारी / अधिकाऱ्यांना देय व लागू असलेल्या भत्त्याव्यतिरिक्‍त भत्ते महामंडळामध्ये वेगळया 
कराराने विहित केले असतील तर ते देण्यात येऊ नयेत. 

भविष्यात यापुढे जेव्हा शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची वाढ लागू करण्यात येईल 
तेव्हा ती वाढ महामंडळातील कर्मचाऱ्यांना संचालक मंडळाच्या मान्यतेनुसार देण्यात यावी. 
महामंडळास संचालक मंडळाने केलेल्या ठरावानुसार सातव्या वेतन आयोगामुळे 
महामंडळावर येणाऱ्या अधिक आर्थिक भाराची भरपाई करण्याच्या दृष्टीने तसेच उत्पादकता 
व नफा वाढविण्याच्या दृष्टीने मुख्य व विभागीय कार्यालयीन कामकाजाचे आठवडयातील 
दिवस व तास निश्चित करुन साप्ताहिक/ सार्वजनिक सुट्टया निश्चित करण्यात याव्यात. 

काही कारणांमुळे महामंडळ एखाद्या वर्षी तोटयात गेल्यास जेवढा तोटा होईल त्या 
तोटयाइतपत वेतनातून कपात करुन तोटा भरुन काढण्याबाबतची तरतूद असलेला सुस्पष्ट 
करार महामंडळाच्या अधिकारी/ कर्मचारी संघटनेबरोबर केल्यानंतरच सुधारित वेतनश्रेण्या 
लागू करण्यात याव्यात. 

तथापि, महामंडळाच्या अधिकारी/ कर्मचारी यांनी असा करार न केल्यास महामंडळातील ज्या 
कर्मचाऱ्यांना सुधारीत वेतनश्रेणीचा लाभ होणार आहे त्यांच्याकडून वैयक्तिक करारपत्र घेवून 
त्यामध्ये वरील अट क्र. ८ मधील तरतूद समाविष्ट करण्यात यावी. 

महामंडळाच्या आस्थापनेवरील रिक्‍त पदे, वित्त विभागाच्या दिनांक १६/०६/२००३ च्या शासन 
निर्णयातील तरतुदीनूसार शासनाच्या पूर्वपरवानगीने भरणे आवश्‍यक आहे. तसेच, 
महामंडळातील पदांचा आकृतीबंध सुधारित करताना शासनाची मान्यता घेण्यात यावी. 
त्याचप्रमाणे, परिशिष्ट- “at” येथे नमूद केलेली पदनामे व पदसंख्या याव्यतिरिक्त वेगळी 
पदनामे व पदसंख्या नाहीत हे महामंडळाने प्रमाणित करावे. 

भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचेकडून प्रत्येक वर्षी महामंडळाचे वार्षिक लेखे 
तपासून पूर्ण झाल्यानंतर, सदरचे लेखे महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या 
पटलावर सादर करावेत. 

वित्त विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : शासाउ १०.११/ प्र.क्र. ५७/ सा.उ., दि. २२/०२/२०१२ 
नुसार, महामंडळाचे वार्षिक लेखे अंतिम झाल्यानंतर संबंधित आर्थिक वर्षामध्ये प्राप्त झालेल्या 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः AHS १६१९/प्र.क्र. 398 /१७-अ, 


नफ्याच्या किमान 4% अथवा त्यापेक्षा अधिक अशा उचित दराने भागधारकांस लाभांश जाहिर 
करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र. ७४/सा.ऊ, 
दि. २८/१०/२०२१, अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१११२६१५२९२१६१०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRAKASH RAWOO KADAM 
2 RAKAS H DN: CN = PRAKASH RAWOO KADAM, C = IN, 

S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, OU = AGRICULTURE AND 
RAWOO ॥०॥॥॥ ११७ 

Date: 2021.11.26 15:35:51 +05'30" 

(प्रकाशा रा. कदम) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शन] 
20 


अध्यक्ष, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगाव, मुंबई 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगाव, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 

महाव्यवस्थापक (प्रशासन), महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगाव, मुंबई 

महाव्यवस्थापक (वित्त), कृषि उद्योग विकास महामंडळ मर्यादित, गोरेगाव, मुंबई 

उप सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई 

१०) मा. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहायक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

११) सह सचिव (निवगुनि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (सा.उ.), मंत्रालय, मुंबई 
) 
) 


A 


CC ww 


८८0 


Ss ~ 
YS २..> LE De Sel IS ss else <->2 ब 


wen 


93) १७-अ कार्यासन, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


महाराष्ट्र कृषि Sart flare महामंडळ मर्यादित 


सुधारित वेतनश्रेणी व वेतन मॅट्रीक्स बाबत. ( परिशिष्ट-आ) 


शासन निर्णय सूधारीत 
दि.१५.०३.२००८ वर्तमान वेतनश्रेणी आणि ग्रेड वेतन वेतनश्रेणी 
च्या आणि 
अ.क्र. | पदांचे नांव आकृतिबंधा 
मंजूर पदे व दि.०१.०१.२००६ पासून . वेतन ART 
नुसार मंजूर पदे 
दि.०१.०७.२०२१ 
रोजी कार्यरत पदे 
मंजूर | कार्यरत सुधारीत वेतन 
ह! वेतन श्रेणी ग्रेडवेतन लेव्हल 8 
पदे पदे मेट्रीक्स 
गट-अ 
३७४०० 
महाव्यवस्थापक एर ११८५००- 
a महाव्यवस्थापक २ 2 पीबी-४ a ८७०० -२७ 
२१४१०० 
६७००० 
१५६०० 
उप ग ७८८००- 
२ का | "का पीबी-३ a ७६०० -२५ 
महाव्यवस्थापक २०९२०० 
३९१०० 
१५६०० 
गवत्या क गा ७११००- 
३ | व्यवस्थापक ३३ ८ । पीबी- ३) - ६९०० -२४ 
२११९०० 
३९१०० 
१५६०० 
त्यवा थापक एस ६७(9००- 
४ | उपव्यवस्थापक | ५० ३६ | पीबी-३ व ६६०० -२२३ 
२०८७०० 
३९१०० 
सहा.व्यवस्थाप ९३००- ४४९००- 
ष्‌ १ ष्‌ पीबी- 8 एस-१ 
5 क २८ ९ 2 ३४८०० goo ।ए & १४२४०० 
एकूण २२२ | १०६ 
गट-ब 
> ४१८००- 
Ey स्वीय सहाय्यक ६ षि पीबी-२ ae ४४०० | एस-१५ क 
३४८०० १३२२३०० 
, 2 ८६००- 
2. भांडार प्रभारी Ea ka पीबी-२ Neer 8300 | एस-१४ 1. 
३४८०० १२२८०० 
एकूण ER Esl 


गट-क 


00- ५४००- 
धि सुरक्षा पर्यवेक्षक | ९ pe aat-2 | ४२०० | एस-१३| * 
३४८०० ११२४०० 
00- ८. ६००- 
२ | लघुलेखक ३४ २ | पीबी-२ | ** ४३०० | एस-१४ ae 
३४८०० १२२८०० 
५२००- २९२००- 
3 | सहाय्यक १०९ ३५ | पीबी-१ : २८०० | एस-१० 
२०२०० ९२३०० 
लिपीक ५२००- we २१७००- 
४ कन की १६७ | २४ | पीबी-१ २००० -७ 
टंकलेखक २०२०० ६९१०० 
५२००- २१(9००- 
५ ।दूरध्ववीचालक | 3 शि पीबी-१ | २००० | एस-७ 
२०२०० ६९१०० 
५२००- ५५००- 
६ ।अभिलेखलिपीक | ५ षि पीबी-१ : २४०० | एस-८ | 
२०२०० ८११०० 
00- ५४००- 
७ । विक्री प्रतिनिधी BY 2 पीबी-२ = 8200 | एस-१३ रै 
३४८०० ११२४०० 
सहा विक्री ५२००- २९२००- 
८ ४१ pe पीबी-१ २८०० | एस-१० 
प्रतिनिधी 20200 : ९२३०० 
उत्पादन ९३००- ३५४००- 
१८ षि पीबी-२ ४२०० | एस-१ 
8 पर्यवेक्षक ३४८०० नतर ११२४०० 
00- ५४००- 
pe पाळी पर्यवेक्षक २ | पीबी-२ ४२०० | एस-१३ रै 
३४८०० ११२४०० 
00- ५४००- 
i कार्यदेडाक ८ pe पीबी-२ 8 ४२०० | एस-१३ 3 
३४८०० ११२४०० 
५२००- २९२००- 
१२ | आरेखक षि षि पीबी-१ | २८०० | एस-१० 
२०२०० ९२३०० 
00- ५४००- 
१३ «| रसायनवेत्ता क दिं पीबी-२ 8 8200 | एस-१३ रै 
३४८०० ११२४०० 
डे ५२००- २५५००- 
१४ | यंत्रचालक ६३ १८ | पीबी-१ | २४०० । एस-८ a4 
20200 ८११०० 
विजतंत्री ५२००- २५५००- 
१५ । विजतंत्री २१ 8 पीबी-१ | * २४०० । एस-८ se 
20200 ८११०० 
५२००- २५५००- 
१६ | जोडारी १९ & पीबी-१ | 3 २४०० | एस-८ 5 
20200 ८११०० 
. ५२००- २५५००- 
१७ | सांधारी ९ 3 tag | 3 २४०० | एस-८ Be 
20200 ८११०० 
यंत्रकारागिर ५२००- २५५००- 
१८ | यंत्रकारागिर ६ Le | dag |? २४०० | एस-८ टे 
२०२०० ८११०० 
यांत्रिकी ५२००- २५५००- 
१९ | यांत्रिकी 8 a | tag |? २४०० | एस-८ a 
20200 ८११०० 


ळा kK हि. हि कने 


५२००- २५५००- 
२० «| बाष्पक परिचर ० पीबी-१ | * २४०० | एस-८ व 
२०२०० ८११०० 
प्रेस मशिन ५२००- es २५५००- 
२१ नाप be Ez पीबी-१ २४०० 3% 
ऑपरेटर २०२०० ८११०० 
५२००- १९९००- 
२२ । वाहनचालक ६३ १४ | पीबी-१ | १९०० | एस-६ 8 
20200 ६३२०० 
वखार तथा ahs aes 
२३ | प्रयोगशाळा २० a dda | OP" १९०० | एस-६ 7 
20200 ६३२०० 
परिचर 
५२००- २१(७9००- 
२४ | सुतार धि | पीबी-१ | २००० | एस-७ 
२०२०० ६९१०० 
वाहनतंत्रज्ञ ५२००- २१७००- 
२५ विजतंत्री 2 ह्य tag |? २००० | एस-७ 
विजतंत्री २०२०० ६९१०० 
00- ५४००- 
२६ | कृषि पर्यवेक्षक घि = ate | ४२०० | एस-१३| * 
३४८०० ११२४०० 
00- ५४००- 
२७ । पर्यवेक्षक गुनि दि षि शब» ४२०० । एस-१३| * 
३४८०० ११२४०० 
— ५२००- २१७००- 
२८ | तारतंत्री ae Es पीबी-१ | 3 २००० | एस-७ 
२०२०० ६९१०० 
एकूण ६६५ aa 
गट-ड 
४४४०- १६६००- 
al शिपाई २ २ -१ एस १६०० | एस- 
रड र रै रेस 100 टा. 
४४४०- १६६००- 
२ | फिल्डमन २ ० -१ एस १६०० | एस-३ ua 
(9४४० ५२४०० 
३ भतती १९८ | ४३ १एस | Poo १३०० | एस-१ त 
कामगार : ७४४० ; Ever’ 
y | सफाई कामगार १एस सा १ एस-१ eee: 
= (७७! = 
& 3 Q iced 2 Q ४७६०० 
४४४०- १५०००- 
4 ।माळी ka 2 -१ एस १३०० | एस-१ 
७४४० ४७६०० 
एकूण २६८ हिती 
एकूण ११६ 
डं g डो : २८९ 
(अ--ब--क-- २ 


